कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जमिनीवर 
राजर्षि शाहु महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी 
पालकमंत्री, जिल्हा कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती पुर्नगठित करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२० 
संदर्भ : शासन निर्णय क्र. स्मारक ३११२/प्र.क्र.३४४/२०१२/२९, दिनांक १२ मार्च,२०१३. 
प्रस्तावना :- 


कोल्हापूर येथील ae मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासंदर्भात 
दि.११/१२/२०१२ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 
मा. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कोल्हापूर येथील ang मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु महाराज यांचे भव्य 
स्मारक उभारण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षि शाहू 
महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १२ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
कोल्हापूर जिल्हा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीची मुदत संपली 
असून सदर समितीचे अध्यक्ष व काही सदस्य आता त्या पदावर नसल्याने समितीचे पुनर्गठन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासन याद्वारे कोल्हापूर येथील शाहु मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी 
पालकमंत्री जिल्हा- कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समितीचे पुर्नगठन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नांव पद 
। १. | श्री सतेज पाटील, मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, जिल्हा - कोल्हापूर अध्यक्ष 
श्री हसन मुश्रीफ, मा. मंत्री सदस्य 
; श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, मा. राज्यमंत्री सदस्य 
8. श्री प्रकाश आबिटकर, मा. विधानसभा सदस्य सदस्य 
4. श्री चंद्रकांत जाधव, मा.विधानसभा सदस्य सदस्य 
६. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर सदस्य 
महापौर, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर सदस्य 
अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , सदस्य 
मंत्रालय ,मुंबई 
टः अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव) (वित्त) वित्त विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई सदस्य 
owe ०. ।अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव) वस्त्रोद्योग, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , सदस्य 
मंत्रालय ,मुंबई 
षि १. | अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव) (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय , सदस्य 
मुंबई 
१२. ।जिल्हाधिकारी ,कोल्हापूर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 


१३. ।आयुकक्‍्त,कोल्हापूर महानगरपालिका ,कोल्हापूर सदस्य 
१४. | FR कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ,कोल्हापूर सदस्य 
१५.  ।अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,कोल्हापूर सदस्य 
१६. ।उपसंचालक (नगर विकास) कोल्हापूर सदस्य 
१७. ।उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


सदरहू समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 


अ) समितीने कोल्हापूर येथील शाहु मिलच्या संपूर्ण जागेचे नियोजन करुन शहराच्या दृष्टीने अभिप्रेत 
असलेल्या व शाहु महाराजांनी मांडलेल्या वेगवेगळया योजना तयार करुन स्मारक उभारण्याच्या 
अनुषंगाने अंतिम निर्णय घेणे. 


ब) सदर स्मारक कोल्हापूर महानगर पालिकेच्या माध्यमातून उभारण्याची कार्यवाही करावी. 
समितीने स्मारकाचे स्वरुप संकल्पना व स्मारकाचे आराखडे व अंदाजपत्रके आणि बांधकामे तसेच 
त्या अनुषंगाने बाबी संदर्भात शासनास शिफारस करुन त्याबाबतचा अहवाल झासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत नगर विकास विभागास सादर करावा. 

क) शाहु मिलची जमिन सध्या वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारित असून संपूर्ण जमिनीचा मोबदला 
महामंडळाला देण्याबाबतचा प्रस्ताव तपासावा व शिफारशींसह नगर विकास विभागास सादर 
करावा. तसेच झासन निर्णय सा.प्र.वि, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१३ नुसार स्मारक उभारणे व 
त्याकरिता निधी उभारण्याची कार्यवाही नगर विकास विभागाने करणे आवश्‍यक असल्याने स्मारकास 
आवर्यक जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही सदर विभागानेच करावी. 


ड) समितीचा कार्यकाल समिती गठनापासून १ वर्षाचा राहील. 


इ) समितीस आवऱ्यक वाटल्यास इतिहास तज्ञांची नियुक्‍ती करता येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२५१७१९४१८७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
Date: 2020.09.25 17:19:50 +05'30' 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्र. सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

श्री सतेज पाटील, मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, जिल्हा - कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, 
मुंबई. 


. श्री हसन मुश्रीफ, मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
. श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


७. श्री प्रकाठा आबिटकर, मा. विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 
८. श्री चंद्रकांत जाधव, मा.विधानसभा सदस्य 
९. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, 
१०. महापौर, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 
११. अपर मुख्य सचिव/प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय ,मुंबई 
१२. अपर मुख्य सचिव/प्र.स./सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्राळय ,मुंबई 
१३. अ.मु.स./प्र.सचिव/सचिव (वित्त) ,वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
१४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव , (PATI) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
१६. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
१७. आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका,कोल्हापूर 
१८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
१९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 
२०. उप संचालक, (नगर विकास) कोल्हापूर 
२१. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
२२. निवडनस्ती कार्या.२९, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


